औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्‍यातील 
अवर्गीकृत रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 


योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.९७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक-१७ जुले,२०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 


जा.क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/९०६, दि.१२/०२/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्‍यातील अवर्गीकृत रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 


विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर HSA आहे. तसेच 


जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांनी सदर रस्ते Sula करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर 


तसेच जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून 


दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांचा ठराव विचारात घेऊन औरंगाबाद जिल्ह्यातील खालील रस्ते 


ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.९७/नियोजन-२ 


अ.क्र दर्जोन्नत 
प्रस्तावित रस्त्याचे नांवे । साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी | नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी) 

च तुर्काबाद (प्रजिमा१०४)ते ०/०० ते ३/०० । ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१६४ 
कासोदा रस्ता 
तुर्काबाद वाळुज रस्ता. o/oo ते ६/५०० | ६.५००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६५ 
घाणेगांव ते नांदेडा रस्ता. । 0/00 ते २/८०० | २.८००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६६ 
प्रतापपूरवाडी ते देरडा o/ood ३/६०० | ३.६००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१६७ 
रस्ता. 

षु. रा.मा.३९ नागेश्वरपाटी ते ०/०० ते २/८०० | २.८००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६८ 
बाभूळगाव रस्ता. 

६. | धामोरी खुर्द ते दायगाव o/oo ते ३/०० ।३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१६९ 
रस्ता. 

७. माळीवाडगाव ते देव्हळ ०/०० ते २/०० ।२.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७० 
रस्ता. 

८. राज्यमार्ग २६ते ०/०० ते 3/200 | 3.200 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७१ 
माळीवाडगांव रस्ता. 

९. दिवशी ते पिंपळगांव रस्ता. । ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७२ 

हिं डोणगांव बारहाते वस्ती ते । ०/०० ते ३/६०० | ३.६०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७३ 
रा.मा.२६ रस्ता . 

नि लासूरस्टेशन ते भानवाडी । ०/०० ते २/८०० | २.८०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७४ 
रस्ता . 

१२. । प्र.रा.मा.२ आरापूर ते गवळी | 0/00 ते २/८०० | २.८०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७५ 
शिवरा रस्ता . 

१३. | सुलतानाबाद खोकडबरडी | ०/०० ते १/६०० | १.६०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७६ 
टेमकरवस्ती ते नवीन देवळी 
रस्ता . 

१४. ।मांडवा ते पांढर ओहळ ०/०० ते २/९०० | २.९०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७७ 
रस्ता. 

१५. । कोडापूर ते देवकरवाडी ०/०० ते ४/०० ।४.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७८ 
रस्ता . 

१६. | टेभापूरी ते घामोरी रस्ता. । ०/०० ते ३/७०० | ३.७०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग-१७९ 

१७. । प्र.रा.मा.५ नविन शिवराई | ०/०० ते ३/०० | 3.00 कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-१८० 
इस्ट वेस्ट कंपनी ते लांझी 
रस्ता . 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.९७/नियोजन-२ 


१८. | महालक्ष्मीखेडा ते तळपिंप्री 
रस्ता. 


०/०० ते २/८०० २.८०० कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१८१ 


१९. ।बोरूडीतेजूने 
महालक्ष्मीखेडा रस्ता . 


०/०० ते ५/५०० | 4.400 कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग-१८२ 


एकूण 


६१.६०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील औरंगाबाद जिल्ह्यातील 


ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६१.६०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(४८०२.३९०--६१.६००) म्हणजेच ४८६३.९९० कि. मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥959॥॥9.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१७१४५२३९८०१८ असा 


आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Prashant ee yee 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c 


Vinayakrao Patil क य 
(प्रशांत पाटील ) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 


निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 


बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 


३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 


नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 


करावा) 


x) जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 


५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद औरंगाबाद. 


& 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद. 


८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 


९) निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


